भूकंपग्रस्ताच्या पुनर्वसनासाठी संपादीत 
जमिनीच्या मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 
निर्णयानुसार भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या 
कलम २८-अ नुसार वाढीव मोबदला 
देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक:- लाभूपु-३१२४/प्र.क्र.७८/र-५, 
मादाम कामा रोड, हुमात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १० सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा : १) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. अ.क.वा./न्यायप्रकरण/१०९९/प्र.क्र.१५२/अ-२, 
दि. २४/१२/२००३ 
२) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.६७/ब-१, दि. ०९/०३/२०१८ 
३) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र. २०१९/पुनर्वसन/न्या.प्र/प्र.क्र.८५, 
दि. १९/१०/२०१९. 
४) विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र. २०१९/भूसंपादन/कक्ष-१/कावि-८५, 
दि. १८/०३/२०२०, १७/०६/२०२० व २०/०४/२०२३. 
प्रस्तावना: 
सन १९९३ मध्ये आलेल्या भूकंपामुळे बाधित झालेल्या मौजे कवठा, ता. उमरगा, जि. धाराशिव या 
गावाचे नवीन गावठाण पुनर्वसनासाठी शासनाने संपादीत केलेल्या जमिनीचे भूधारक सर्वश्री. राजेंद्र विठ्ठल 
पुरी व निळकंठ विठ्ठल पुरी यांना कलम भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या २८-अ नुसार वाढीव मावेजा देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
सन १९९३ मध्ये आलेल्या भूकंपामुळे बाधित झालेल्या मौजे कवठा, ता. उमरगा, जि. धाराशिव या 
गावाचे नवीन गावठाण पुनर्वसनासाठी शासनाने संपादीत केलेल्या जमिनीचे भूधारक सर्वश्री. राजेंद्र विठ्ठल 
पुरी व निळकंठ विठ्ठल पुरी यांना कलम २८-अ नुसार वाढीव मावेजा रक्‍कम रुपये ६,९७,५३४/- (अक्षरी रुपये 
सहा लक्ष UAT हजार पाचशे चौतीस फक्त) इतक्या रकमेचा वाढीव मावेजा वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे 


अ.क्र. | भूसंपादन अधिकारी । प्रकल्पाचे नाव प्रकरण क्रमांक  । रक्‍कम 
i उपविभागीय मौजे कवठा, ता. | क्र. २०१७/ | रु. ६,९७,५३४/- 
अधिकारी तथा | उमरगा, जि. धाराशिव | भूसंपादन/ कक्ष- | (अक्षरी रुपये सहा लक्ष 
भूसंपादन येथील भूकंप | १/कावि सत्यान्नव हजार पाचशे 
अधिकारी, उमरगा । पुनर्वसनासाठी ८९०/सिआर-३६ | चौतीस फक्त) 
भूसंपादन 


शासन निर्णय क्रमांकः लाभूपु-३१२४/प्र.क्र.७८/र-५, 


२. त्यानुसार, धाराशिव येथील भुकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित जमिनीचा मा. उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार भुसंपादन अधिनियम १८९४ च्या GSA २८-अ मधील तरतुदीनुसार 
वाढीव मोबदला अदा करण्यासाठी सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध 
तरतूदीतून रुपये ६,९७,५३४/- (अक्षरी रुपये सहा लक्ष सत्यान्नव हजार पाचशे चौतीस फक्त) एवढा निधी 
"मागणी क्रमांक सी-०६, मुख्य HPN २२४५-नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकाव्यतिरिक्‍्त खर्च 
(९२) (०१) भूकंपग्रस्तासाठी सहाय्य ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२४५ २४८१)” या लेखाशिर्षाखाली 
विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांना खालील अटींच्या अधिन राहून उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
३. वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितानी खालील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 
१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यानी भूधारकास अदा करण्यासाठी परिगणना केलेली वाढीव मोबदला 
रक्कम अंतिम व योग्य असल्याची खातरजमा करून उपलब्ध करून दिलेली उपरोक्त रक्‍कम भूधारकास 
तात्काळ अदा करावी, 

२) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांनी मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वाढीव मोबदला मंजूरीचे आदेश 
तात्काळ निर्गमित करावेत. 

३) अदा करण्यासाठी मंजूर केलेल्या बाबी व्यतिरिक्त अन्य बाबींवर अनुदान खर्च होणार नाही याबाबत 
विभागीय आयुक्त यांनी दक्षता घ्यावी. 

8) या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपेक्षा जास्त निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च होणार नाही, 
याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 

५) मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वाढीव मोबदला अदा करण्यास विलंब होणार नाही, याची संबंधितांनी 
दक्षता घ्यावी तसेच न्यायालयीन प्रकरण असूनही, मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एवढ्या विलंबाने निधी 
मागणी सादर करण्यास जबाबदार संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. 

६) सदरच्या आदेशातील नमूद yeahs मागणी क्र. सी ०६, मुख्य लेखाशीर्ष २२४५- २४८१ या 
लेखाशीर्षांतर्गत कोणताही निधी शिल्लक रहाणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित 
यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा करून ठेवण्यात 
येणार नाही, याची संबंधित अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 

७) मुख्यळेखाशीर्ष मागणी क्रमांक सी ०६, मुख्य लेखाशीर्ष २२४५ २४८१ या लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियंत्रण 
अधिकारी यांनी होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल 
यांना सादर करावेत. तद्‌नुषंगाने या लेखाशीर्षाखाली होणार्‍या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादी 
कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 

८) यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील निधीसंबंधित व 
ताळमेळाची विवरणपत्रमहालेखापाल कार्यालयाच्या Reconciliation Slip सह शासनास न चुकता सादर 
करावीत. 

९) संबंधित अधिकारी यांनी या आदेशान्वये वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (॥1॥58॥01 Certificate) 
महालेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्‍त/शासनास तातडीने सादर करावे. 

४. सदर आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दि. 
१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय नियमावली भाग पहिला उपविभाग तीन परिच्छेद क्र. २७(२) अन्वये प्रशासकीय 
विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार व वित्त विभागाच्या सहतमीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लाभूपु-३१२४/प्र.क्र.७८/र-५, 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१९१०१२२११८३७१९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SATYANARAYAN 
SHIVPRASAD BAJAJ = 


(सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन), छत्रपती संभाजीनगर) 
२. उप आयुक्त (पुनर्वसन), छत्रपती संभाजीनगर. 
३. जिल्हाधिकारी, धाराशिव. 
४. उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, उमरगा, 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र राज्य, मुंबई १, नागपूर-२(२ प्रतीत) 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा महाराष्ट्र राज्य, मुंबई- १, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धाराशिव. 
८. महसूल व वन विभाग, कार्यासन ब-१/म-११. मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. महसूल व वन विभाग, पी.ए.सी. कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०. निवडनस्ती कार्यासन र-५, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


